महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती 
मंडळाच्या अध्यक्षांना सेवा सुविधा मंजूर 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : विनिमं-२०२२/प्र.क्र.०३/भाषा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : ३०.०५.२०२२ 


वाचा :- 

१) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक -प्रवास-१०१०/प्र.क्र.२/सेवा-५, दिनांक ०३ मार्च,२०१० 

२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक - शासाउ-१०.१०/प्र.क्र.१६/१०/सा.उ., 
दिनांक १३ मार्च, २०१२ 

३) मराठी भाषा विभाग,शासन निर्णय, क्रमांक - सासंमं-१०१४/प्र.क्र.५६/२०१४/भाषा-३, 
दि.१८.११.२०१४ 

४) महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, जा.क्र.विनिम-२०२१/सेवासुविधा/११५२, 
दिनांक २४.११.२०२१ 

५) महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, जा.क्र.विनिम-२०२१/सेवासुविधा/१०१, 
दिनांक २४.०१.२०२२ 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाच्या कार्याची व्याप्ती व स्वरुप मोठे आहे. 
विश्वकोशातील नोंदीच्या अद्ययावतीकरणाच्या संदर्भात महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती 
मंडळाच्या अध्यक्षांना महाराष्ट्रातील वेगवेगळया विद्यापीठातील विविध विषयातील तज्ज्ञ व्यक्‍ती, 
लेखक, समीक्षक, भाषांतरकार यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी दौरे करावे लागतात. तसेच, मुंबई व वाई, 
जि.सातारा येथिल कार्यालयाला भेट द्यावी लागते. अशावेळी बऱ्याचदा भ्रमणध्वनीवरुन संपर्क साधावा 
लागत असल्याने त्यांना निवासी दुरध्वनीच्या खर्चाऐवजी भ्रमणध्वनीसाठी येणाऱ्या खर्चाची प्रतिपूर्ती 
देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय:- 

उपरोक्त संदर्भाकित क्र.३ च्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती 
मंडळाच्या अध्यक्षांना निवासी दूरध्वनीवरील प्रतिमाह रु. ३०००/- इतक्या खर्चाची प्रतिपूर्ती 
करण्यासाठी शासन मान्यता देण्यात आलेली आहे. तथापि, यापुढे त्यांना निवासी दूरध्वनीवरील 
खर्चऐवजी प्रतिमाह रु. ३०००/- इतक्या भ्रमणध्वनीच्या खर्चासाठी प्रतिपूर्ती करण्यास शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः विनिमं-२०२२/प्र.क्र.०३/भाषा-२ 


२.  भ्रमणध्वनीसाठी सवलतीच्या नियोजनासाठी प्रतिमाह रु.३०००/- इतक्या मर्यादेत खर्च अनुज्ञेय 
राही. सदर खर्च संबंधित मंडळ कार्यालयाने प्रत्येक आर्थिक वर्षात मंजूर झालेल्या अनुदानातून करावा. 
३. हे आदेश सदर झासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येतील. 

४. हे आदेशा वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ३६२६/२०२२, दि.१२.०५.२०२२ अन्वये 
प्राप्त झालेल्या मंजूरीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०५३०१२३५३०१४३३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAJASHRI UDAY BAPAT 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MARATHI 
LANGUAGE DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharash 
2.5.4.20=0abe21e41785319194707f89dc0e9ab5156282f4a89952d 
9774a26fade711538, 


pseudonym=1 DEE74EBDCFOA24FC41 3634E0199E666505E847B, 
॥ ber=2976929866C57C5B5B45CO6BBD6C5983FE47BADO 
4262C22CB9EC519621A4899F, RAJASHRI UDAY BAPAT 


Date: 2022.05.30 12:37:40 +05'30' 


(राजश्री बापट) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१, (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता ) मुंबई 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) नागपूर 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

४. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

५. मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव 

६. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, मुंबई 

७. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

८. अपर मुख्य सचिव, मराठी भाषा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्राळय,मुंबई 
९. सह सचिव, मराठी भाषा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय,मुंबई 
१०. वित्त विभाग (व्यय-४/सार्वजनिक उपक्रम/ सेवा-५), मंत्रालय, मुंबई 
११. सर्व अवर सचिव, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


